राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी 
दिल्ली यांची दि.४ ते ८ मार्च, २०१९ या 
कालावधीत मुंबई व दि.११ ते १५ मार्च 
२०१९ या कालावधीत पुणे येथे आयोजित 
परिक्रमा खंडपीठाच्या सुनावण्यांच्या 
कामकाजाकरिता येणा-या अध्यक्ष, सदस्य 
व अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या निवास, 
प्रवास व भोजन इत्यादी खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (वि), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ मार्च,२०१९. 


वाचा:- १. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. १७/०४/२०१५. 
२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र: विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२०/२०१५/विनियम, 
दि. १९/०१/२०१६. 
३. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआ/ ळेखा/ 
एन.सी.डी.आर. सी./देयक खर्च/२०१९/९६४, दि.२१.०२.२०१९. 


प्रस्तावना:- 

राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी fest यांच्या दि.४ ते ८ मार्च, २०१९ या 
कालावधीत राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई व दि.११ ते १५ मार्च २०१९ या कालावधीत 
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे येथे परिक्रमा खंडपीठाच्या सुनावण्या आयोजित केल्या 
आहेत. याकरिता अध्यक्ष/सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहणार असल्याने त्यांच्या निवास, 
प्रवास व भोजन इत्यादी खर्चास प्रशासकीय मंजूरी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव राज्य आयोग यांच्याकडून 
संदर्भ क्र.३ अन्वये प्राप्त झाला आहे. 

राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांच्या दि.४ ते ८ मार्च, २०१९ (दि.९ मार्च 
२०१९ चा दुसरा ara व दि.१० मार्च, २०१९ चा रविवार) या कालावधीत राज्य ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोग, मुंबई व दि.११ ते १५ मार्च २०१९ या कालावधीत जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, 
पुणे येथील परिक्रमा खंडपीठाच्या आयोजित सुनावण्यांच्या कामकाजाकरिता मा.न्यायिक सदस्य 
संख्या-२, मा.प्रबंधक किंवा मा.सह प्रबंधक किंवा मा.उप प्रबंधक व अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित 
राहणार आहेत. त्यांच्या मुंबई व पुणे येथील निवास, प्रवास, भोजन व इतर खर्चाकरीता अनुक्रम 
रु.६,३६,४००/- व रु.४,३५,९००/- असा एकूण रु.१०,७२,३००/- इतका अंदाजे संभाव्य खर्च 
अपेक्षित आहे. मुंबई व पुणे येथील सदरचा खर्च हा सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षातील अनुक्रमे 
२४०८-०२५१ (१३) व २४०८-०२६२ (१३) कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानामधून भागविण्याचा आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८/ग्रासं-४ 


तथापि, अनुक्रमे २४०८-०२५१ (१३) व २४०८-०२६२ (१३) कार्यालयीन खर्च या 
ळेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने, २४०८-०२५१ (११) 
व २४०८-०२६२ (११) प्रवास खर्च या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध 
असलेला निधी हा २४०८-०२५१ (१३) व २४०८-०२६२ (१३) कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली, 
वळवून त्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांच्या दि.४ ते ८ मार्च, २०१९ (दि.९ मार्च 
२०१९ चा दुसरा शनिवार व दि.१० मार्च, २०१९ चा रविवार) या कालावधीत मुंबई व दि.११ ते १५ मार्च 
२०१९ या कालावधीत पुणे येथील परिक्रमा खंडपीठाच्या आयोजित सुनावण्यांच्या कामकाजाकरिता 
मा.न्यायिक सदस्य संख्या-२, मा.प्रबंधक किंवा मा.सह प्रबंधक किंवा मा.उप प्रबंधक व 
अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्या मुंबई व पुणे येथील निवास, प्रवास, भोजन व 
इतर खर्चाकरीता अनुक्रमे रु.६,३६,४००/- व रु.४,३५,९००/- असा एकूण रु.१०,७२,३००/- इतका 
अंदाजे संभाव्य खर्च हा सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात अनुक्रमे २४०८-०२५१ (१३) व २४०८-०२६२ 
(१३) कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत खर्च करताना, सामान्य प्रशासन विभाग, राजशिष्टाचार, शासन निर्णय दिनांक 
३१.१०.२००५ व २६.१२.२०१८ नुसार व बंगला आरक्षणा परवानानुसार निवासाचा खर्च करण्यात 
यावा. 


सदरचा शासन निर्णय हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रविअप्र-१०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका-१९७८ भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन, नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय प्राधिकारानुसार wrestles विवरणपत्रात नमूद 
केल्याप्रमाणे राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई करीता रु.६,३६,४००/- व 
प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे करीता रु.४,३५,९००/- असा एकूण 
रु.१०,७२,३००/- इतक्या संभाव्य खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | खर्चाचा उददेश । वित्तीय प्राधिकार | राज्य ग्राहक | प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक | एकूण संभाव्य 
अनुक्रमांक व नियम | तक्रार निवारण | तक्रार निवारण मंच, | खर्च मंजूर 
क्रमांक आयोग, मुंबई | पुणे करीता संभाव्य खर्च | रक्‍कम 
करीता संभाव्य | मंजूर रक्‍कम 
खर्च मंजूर रक्‍कम 
१. भोजन व | अ.क्र.१० नियम क्र.३१ | रु.१,२४,६००/- | रु.१,१८,८००/- रु.२,४३,४००/- 
अल्पोउपहार (अ) (१) 
खर्च 
2. निवास व इतर | अ.क्र.१०-अ नियम | रु.२,६१,२००/- । रु.६७,२००/- रु.३,२८,४००/- 
खर्च क्र.३१ (अ) (१) 
३. वाहन व प्रवास | अ.क्र.१३ नियम क्र.६० | रु.२,५०,६००/- । रु.२,४९,९००/- रु.५,००,५००/- 
खर्च व६१ 
एकूण रु.६,३६,४००/- | रु.४,३५,९००/- रु.१०,७२,३००/ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१८/ग्रासं-४ 


यावरील होणारा खर्च, मागणी क्र.एम-२, २४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण (०४)(००) 
ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद, राज्य आयोग आणि जिल्हा 
मंचाची स्थापना (०४) (०१) मुंबई शहर दत्तमत २४०८-०२५१ (१३) कार्यालयीन खर्च व मागणी क्र.एम- 
२, २४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण (०४)(००) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ अंतर्गत राज्य 
ग्राहक संरक्षण परिषद, राज्य आयोग आणि जिल्हा मंचाची स्थापना (०४) (०१) मुफसल २४०८-०२६२ 
(१३) कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या 
अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 

वरील झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१९०३०६१७२४१६४४०६ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhaskar Baburao Patil 
B h a S ka [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food Civil Supplier And 
tection Depa talCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20: 7268641691, a2 150f79b022d09a6c745e92beb9 
é baeed480e62, 

serialNumber=c8c342ac9a89937bf462ee7 5f46842ac6d 1 fbc12a95dda7bfd 
B a b Uu fa (0 p a t | | 1d06d7b79b4191, cn=Bhaskar Baburao Patil 

Date: 2019.03.06 17:28:08 +05'30' 

(भा.बा.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
२. महालेखापाल महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर . 
३. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
४. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 
५. उप सचिव (ग्रासं-४) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रबंधक (प्रशासन), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 
७. प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
९. कक्ष अधिकारी (विनियम,) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती ग्रासं-४. 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


